प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०१८-१९ मध्ये धुळे जिल्ह्यातील विकास 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/धुळे/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ :- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.२५/१/२०१९. 


शासन निर्णय : 

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत धुळे जिल्ह्यातील खाळीळ कामांसाठी रु. ६७९४.८६ लक्ष एवढ्या रकमेस झासन याद्वारे 
प्रशासकीय मान्यता देत असून त्या कामांसाठी २०१८-२०१९ या वर्षासाठी रु. २८४०.००लक्ष एवढा 
निधी जिल्हाधिकारी, धुळे यांना वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रु.लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित वितरीत कार्यान्वयीन 
रक्‍कम । करावयाचा निधी यंत्रणा 
(१ ।मौजे नरडाणा ता. शिंदखेडा येथील 
गोरक्षनाथ मंदिर परिसरासाठी 
सभामंडपाचे बांधकाम करणे 
२ इतर अनुषंगिक कामे ४.४७ कार्यकारी 
३ वस्तु आणि सेवा कर १८% ३.६२ ५.०० अभियंता 
8 आकरस्मिकता ०.८ (रो.ह.यो.) 
आ .....)).. 6 ,सा.बां.विभाग, 
धुळे 
एकूण २४.९७ ५.०० 
(२) | मौजे नरडाणा येथील गोरक्षनाथ मंदिर 
परिसराचे पर्यटन विकास कार्यक्रम 
अंतर्गत सुशोभिकरण करणे 
7 आर.सी.सी संरचनेत ओटयाचे (stage) १५.६८ 
बांधकाम करणे, त्यावर structural steel कार्यकारी 
चे काम करुन ७.।.808७ बसविणे, ५.०० अभियंता 
ओट्याचे पुढील भागास पेव्हर ब्लॉक (रो.ह.यो.) 
बसविणे. ,सा.बां.विभाग,धु 
ळे 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/धुळे/पर्यटन 


२ सी.सी. TAG बसविणे, हाय ARS 


४.४७ 
बसवणि, पुढील दर्शनी भागास R.C.C 
कमानीचे बांधकाम करणे 
३ वस्तु आणि सेवा कर १८% ३.६२ 
४ आकरस्मिकता ०.८ 
षु वास्तुविशारद ०.४ 
एकूण २४.९७ ५.०० 
(3) =| चिमठाणे, ता. शिदखेडा येथील महादेव 
मंदिरासाठी अनुषंगिक सुविधा पुरविणे 
hh. |] सभागृह बांधकाम १६.८३ 
२ पाणीपुरवठा व विद्युतीकरण १.१७ 
३  । पेव्हर ब्लॉक १०.२० कार्यकारी 
४ संरक्षक भिंत १.४१ अभियंता, 
षु सी.सी. ढापा ०.२९ १०.०० बांधकाम विभाग 
६ कंपाऊड वॉल १.६५ जिल्हा परिषद 
७ महादेव मंदिर परिसरातील विद्युतीकरण १०.०० पुळे 
८ जी.एस.टी. १८% (अ.क्र.२ ते ५ वर) ३.०२ 
९ जी.एस.टी. १२% (अ.क्र.६ वर) २.९६ 
एकूण ४७.५३ १०.०० 
(४) मौजे वाठोडे ता. शिरपूर येथे पर्यटन 
विकास कार्यक्रमांतर्गत तापी नदीच्या 
काठावर मारोती मंदिर व परिसर 
विकसित करणे 
शिया सभामंडप बांधकाम करणे ८.६२ कार्यकारी 
२ मंदिरास आवार भिंतीचे बांधकाम करणे ३५.१६ अभियंता, रोहयो 
३ काक्रोट रस्त्याचे बांधकाम करो १०.५० २०.०० सा.बां,वि.,धुळे 
8 रस्त्यालगत संरक्षक भिंत बांधणे १८.७७ 
षु काँक्रीट पायऱ्यांचे बांधकाम करणे १७.६२ 
& नदी घाट बांधकाम ३३.१९ 
9 आकरस्मिकता 8 % ४.९५ 
जी.एस.टी. १२% १४.८६ 
वास्तुविशारद Ht 2% २.४७ 
एकूण | १४६.१४ २०.०० 
(५ | wart माता मंदिर परिसर पर्यटन 
विकास कामे, बेटावद, ता. शिंदखेडा 
शिला जोगेश्वरी माता मंदिर परिसर कामे ८२.८५ 
बिळे जी.एस.टी १२ % ९.९४ 
२ कामगार विमा १% ०.८२ २५.०० 
३ वृक्षारोपन ०.५% ०.४१ 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/धुळे/पर्यटन 


४ आकरस्मिकता ४% ३.३१ 
५ वास्तुविशारद ३% २.४८ 
एकूण| ९९.८१ २५.०० 
(६ | कपिलेश्वर म मंदिर परिसर विकास 
कामे मुडावद, ता. शिंदखेडा 
शि संरक्षक भिंत, कॉक्रीट रस्ता ८२..७६ 
२ जी.एस.टी १२ % ९.९३ कार्यकारी 
३ कामगार विमा १% ०.८२ २५.०० अभियंता, 
8 वृक्षारोपन 0.4 % | 0.89 | सा.बा.वि., धुळे 
4 आकस्मिकता ४% ३.३१ 
६ वास्तुविशारद ३% २.४८ 
एकूण ९९.७१ २५.०० 
(७ | कपिलेश्वर महादेव मंदिर परिसर विकास 
कामे, मुडावद, ता. शिंदखेडा 
किं सभामंडप, पेव्हींग ब्लॉक, पाण्याची ४५.६८ 
टाकी, हायमास्ट, बगीचा 
२ जी.एस.टी १२ % ५.४८ कार्यकारी 
३ कामगार विमा १% ०.४५ २०.०० अभियंता, 
४ वृक्षारोपन 0.4 % 0.22 सा.बा.वि., धुळे 
षु आकरस्मिकता ४% १.८२ 
६ वास्तुविशारद ३% १.३७ 
एकूण ५५.०२ २०.०० 
(८) । कुमरेज ता. शिंदखेडा, जि. धुळे येथील 
विकास कामे 
a) भक्‍त निवास ७१.७४ 
२ कंपाऊड वॉल १२.१४ 
३ पेव्हर ब्लाक १०.९८ 
४ प्रसाधनगृह (स्री आणि पुरुष) १०.०० कार्यकारी 
५ जी.एस.टी १२ % १२.५८ अभियंता, 
& आकस्मिकता आणि वास्तुविशारद फौ४% ४.१९ ३०.०० सा.बां.वि., धुळे 
9 कामगार विमा 0.4 % ०.५२ 
८ वृक्षारोपन ०.५ ०.५२ 
९ विद्युतीकरण १०% १०.४८ 
एकण | १३३.१५ ३०.०० 
(९) | पळासनेर, ता. शिरपूर येथील श्री. 
बिजासनी देवी मंदिर येथील विकास कामे 
4 राष्ट्रीय महामार्ग क्र.३ पासून जोडरस्त्याचे | १३३.९० ३५.०० कार्यकारी 
बांधकाम करणे अभियंता, 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/धुळे/पर्यटन 


२ जी.एस.टी १२ % १६.०६ सा.बां.वि., धुळे 
एकूण | १४९.९६ ३५.०० 
(१० । जैन मंदिराच्या परिसराची सुधारणा 
करणे, बळसाणे ता. साक्री 
अ) विमलनाथ मंदिर 
a a pathway with paver blocks ६०.७५ कार्यकारी 
२ pavilion ८.९६ अभियंता, 
३ kerb stones ४०.२७ सा.बां.वि., धुळे 
8 trees amd planters १४.७४ ३५.०० 
षु asphaltic bitumen road ६०.२१ 
६ fountain in garden 9.23 
landscaping १०.७९ 
np pipes for darin water ६.२६ 
earthwork cutting filling 99.02 
Lae] electricals (with १८ % GST) १९.१९ 
ae royalty charges ४.११ 
१२ material testing charges ०.८२ 
१३ GST १२% २६.४३ 
१४ contengencies ४ % ९.७७ 
१५ centage charge ५ % १२.२२ 
१६ Tree plantation ०.५ % १.२२ 
१७ architech fees, detail surveyingetc २ 58.८८ 
% 
एकूण| २९८.९३ ३५.०० 
(११ | जेन मंदिराच्या परिसराची सुधारणा करणे 
, बळसाणे ता. साक्री 
ब) कानुबाई मंदिर 
he १__| Entrance gate ३.२६ २५.०० कार्यकारी 
२ cattle guard 9.98 अभियंता, 
3 chain & link fencing ७.४९ सा.बा.वि., धुळे 
° parking, pathway with paving 33.20 
चु amphitheatre १७.३० 
& Trees and planters १.०५ 
Earthwork, cutting /filling ६.५५ 
Granite stone benches 2.09 
Retaining wall ६.३२ 
शि आ Royal charges १.८४ 
1११ | material testing charges ०.८२ 
१२ GST १२% ९.४० 
१३ contengencies ४ % 3.28 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/धुळे/पर्यटन 


१5 centage charge ५ % ४.०५ 
१५ Tree plantation ०.५ % ०.४० 
१६ architech fees, detail surveyingetc २ १.६२ 


% 


एकूण| ९९.७० २५.०० 


(१२) | जैन मंदिराच्या परिसराची सुधारणा 
करणे, बळसाणे ता. साक्री 
क) महादेव मंदिर 


| | Entrance gate २.७६ कार्यकारी 
२ cattle guard 0.93 अभियंता, 
3 chain & link fencing ५.७९ सा.बा.वि., धुळे 
° parking, pathway with paving 6३.६६ 
षु amphitheatre 93.30 
द Earthwork, cutting /filling ८.३५ २५.०० 
Trees and planters १.८९ 
Garnite seats १.२६ 
Royal charges 9.193 
| ao | material testing charges ०.८२ 
ae | GST १२% ९.३६ 
१२ contengencies ४ % ३.२२ 
ष्ट centage charge ५ % ४.०३ 
१७8 Tree plantation ०.५ % ०.४० 
१५ consultancy 2.00% 9.89 


VHT] ९९.२१ २५.०० 


(१३) ता. शिरपूर, शिंदखेडा व साक्री, जि. धुळे 


येथील विकास कामे 

दिं दराणे, ता. शिदंखेडा, कालिकामाता ४०.०६ १५.०० कार्यकारी 
मंदिर परिसर विकास (सभामंडप, पेव्हींग अभियंता, 
wim, पाण्याची टाकी, हायमास्ट, (रो.ह.यो) 
बगीचा) सा.बा.वि., धुळे 


२ वाघोदे, ता. शिंदखेडा विठ्ठल रुक्मीणी ३९.२५ १५.०० 
मंदिर (सभामंडप, पेव्हींग ब्छॉक, पाण्याची 
टाकी, हायमास्ट,) 


3 माळीच, ता. ठिदखेडा हरेश्वर मंदिर ३५.५० १०.०० 
येथील विकास कामे (सभामंडप, 
प्रसाधनगृह, कॉक्रीट रस्ता, पेव्हींग 
ब्लॉक, हायमास्ट, टाकी) 

8 डाबली ता. शिंदखेडा गण्यादेव मंदरि ४६.५२ १०.०० 
येथीळ विकास कामे (सभामंडप) 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/धुळे/पर्यटन 


षु नरडाणा, ता. शिदखेडा महादेव आणि ४३.५५ १०.०० 
दुर्गादेवी मंदिर नरडाणा (सभामंडप, 
पेव्हींग Sip, हायमास्ट, पाणयाची 
टाकी) 

द नरडाणा, ता. शिंदखेडा गोरक्षनाथ मंदिर ७३.५३ १०.०० 
येथील विकास कामे (सभामंडप, पेव्हींग 
ब्लॉक, हायमास्ट, पाणयाची टाकी) 

७ विटाई, ता. शिदखेडा कालीकामाता ३५.९६ १०.०० 
मंदिर परिसर विकास (सभामंडप, पेव्हींग 
ब्लॉक, हायमास्ट, पाणयाची टाकी) 

८ सुलवाडे, ता. शिदखेडा सुलाईमताता | ४९.६० १०.०० 
मंदिर परिसर विकास (सभामंडप, पेव्हींग 
ब्लॉक, हायमास्ट, पाणयाची टाकी) 

९ चिरणे, ता. शिदखेडा हिंगलाज मंदिर ६९.९२ १०.०० 
परिसर विकास (प्रसाधनगृह, कॉंक्रीट 
रस्ता, पेव्हींग ब्लॉक, संरक्षक भिंत, 
पाण्याची टाकी) 

| दत्ताणे, ता. शिदखेडा दत्त मंदिर परिसर २८.३७ १०.०० 
विकास (संरक्षक भिंत, पाण्याची टाकी, 
पेव्हींग ब्लॉक, हायमास्ट,) 


क्ली साळवे, ता. शिंदखेडा पेडकाई देवी ९९.३५ १०.०० 
मंदिर परिसर विकास 

१२ साळवे, ता. शिदखेडा क्रांती स्मारक ८९.७३ १०.०० 
येथील विकास कामे 

१३ चिमठाणे, ता. शिदखेडा येथे भवानी माता ८२.२४ १०.०० 
मंदिर परिसर विकास कामे 

१४ कले, ता. शिंदखेडा येथे धनदाई माता ४९.७१ १०.०० 
मंदिर परिसर विकास कामे 


१५ । जुने कोळदे, ता. शिंदखेडा येथे वर्णेश्वर | ४९.८६ १०.०० 
महादेव परिसराचा विकास करणे 


१६ Hodes, ता. शिदखेडा येथे भटाईदेवी ३३.३६ १०.०० 
मंदिर परिसर विकास कामे 
१७ धमाणे, ता. ठिदखेडा येथे इंदासणी माता ४९.५० १०.०० 


मंदिर (गिराबल्ला) परिसर विकास कामे 


१८  ।मेथी, ता. शिदखेडा येथील महादेव मंदरि ४१.६२ १०.०० 
व भवानी माता मंदिर येथीळ परिसर 
विकास कामे 

१९ कढरी, ता. साक्री येथील जोगाई देवी २५.३३ १०.०० 
परिसराची सुधारणा करणे 


एकूण१ते१९| ९८२.९६ २००.०० 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/धुळे/पर्यटन 


(१४ | शिंदखेडा नगर पंचायत, शिंदखेडा ता.] ६६.२५॥ ३०.०० मुख्याधिकारी, 
शिंदखेडा, जि.धुळे प्रादेशिक पर्यटन शिंदखेठा 
विकास योजनेंअंतर्गत  शाहरातील नगरपंचायत ता. 
बी.के.देसले नगर खुल्या जागेत नाना- शिंदखेडा 
नानी उद्यान बांधकाम करणे 


एकूण ६६.२५ ३०.०० 


(१५ «| मौजे gad ता.साक्री येथील इंदादेवी ६०.४५ २०.०० कार्यकारी 


मंदिर परिसराची सुधारणा करणे (आतील अभियंता, 
परिसर) सा.बां.विभाग, 
धुळे 
एकूण | ६०.४५ २०.०० 
(१६ । मौजे Sad ता.साक्री येथील इंदादेवी मंदिर ३७.६१ २०.०० कार्यकारी 
परिसराची सुधारणा करणे (बाहेरील परिसर) अभियंता, 


सा.बां.विभाग, धुळे 


एकूण ३७.६१ २०.०० 


(१७ | दोंडाईचा वरवाडे नगरपरिषद दोंडाईचा जि. 
धुळे येथील पर्यटन सौंदर्यीकरण विकास कामे 


| दोडाईचा ars नगरपरिषद दोंडाईचा जि. ४९७.२७ 
धुळे येथील अमरावती नदी पुर्व किनारा शनि मुख्याधिकारी, 
मंदिर ते महादेव मंदिर ते डायव्हरदर्शन रोड २०००.०० नगर परिषद, 
पर्यंत पोहच रस्त्याचे विकास काम करणे दोंडाईचा, जि. धुळे 


(साखळी क्र. ० ते २०० मी.) 


२ दोडाईचा वरवाडे नगरपरिषद दोंडाईचा जि. ४९६.८८ 
धुळे येथील अमरावती नदी पुर्व किनारा शनि 
मंदिर ते महादेव मंदिर ते डायव्हरदर्शान रोड 
पर्यंत पोहच रस्त्याचे विकास काम करणे 
(साखळी क्र.२०० ते ४५० मी.) 


3 दोडाईचा Gas नगरपरिषद दोंडाईचा जि. ४९८.३७ 
धुळे येथील अमरावती नदी पुर्व किनारा शनि 
मंदिर ते महादेव मंदिर ते डायव्हरदर्डान रोड 
पर्यंत पोहच रस्त्याचे विकास काम करणे 
(साखळी क्र.४५० ते ७०० मी.) 


8 दोडाईचा ars नगरपरिषद दोंडाईचा जि. ३७९.९३ 
धुळे येथील अमरावती नदी पुर्व किनारा शनि 
मंदिर ते महादेव मंदिर ते डायव्हरदर्शान रोड 
पर्यंत पोहच रस्त्याचे विकास काम करणे 
(साखळी क्र.७०० ते ९०० मी.) 


ष्‌ दोडाईचा वरवाडे नगरपरिषद दोंडाईचा जि. २५०.१७ 
धुळे येथील अमरावती नदी पुर्व किनारा शनि 
मंदिर ते महादेव मंदिर ते डायव्हरदर्शान रोड 
पर्यंत पोहच रस्त्याचे विकास काम करणे 
(साखळी क्र.९०० ते १०१२३ मी.) 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/धुळे/पर्यटन 


द 


दोंडाईचा RAS नगरपरिषद दोंडाईचा जि. 


४५३.१८ 
धुळे येथील अमरावती नदी पश्चिम किनारा 
रेल्वे ब्रीज ते साईबाबा मंदिर ते शिवाजी 
उद्यान ते महादेव ते डायव्हरदर्डान रोड पर्यंत 
पोहच रस्त्याचे विकास काम करणे (साखळी 
क्र.० ते ३५० मी.) 
9 दोडाईचा वरवाडे नगरपरिषद दोंडाईचा जि. ४४९.३८ 
धुळे येथील अमरावती नदी पश्चिम किनारा 
रेल्वे ब्रीज ते साईबाबा मंदिर ते शिवाजी 
उद्यान ते महादेव ते डायव्हरदर्डान रोड पर्यंत 
पोहच रस्त्याचे विकास काम करणे (साखळी 
क्र.3५० ते ७०० मी.) 
ही दोडाईचा वरवाडे नगरपरिषद दोंडाईचा जि. ४८९.४४ 
धुळे येथील अमरावती नदी पश्चिम किनारा 
रेल्वे ब्रीज ते साईबाबा मंदिर ते शिवाजी 
उद्यान ते महादेव ते SISA रोड पर्यंत 
पोहच रस्त्याचे विकास काम करणे (साखळी 
क्र.७०० ते १०८२ मी.) 
९ दोडाईचा वरवाडे नगरपरिषद दोंडाईचा जि. | ४८०.८० 
धुळे येथे (Amusement Park) बांधकाम 
करण्यास मान्यता व अनुदान मिळण्याबाबत 
एकूण ते ९ -दोंडाईचा वरवाडे नगरपरिषद | ३९९५.४२ २०००.०० 
(१८) । मोजे मचमाळ ता. साक्री, जि. धुळे येथील 
कामे 
॥८ | सभामंडप ९.१९ 
२ जमिन सपाटीकरण आणि पेव्हींग ब्लॉक ११.१५ 
3 रस्त्याचे काम ४२.१८ कार्यकारी 
४ जी.एस.टी. १८% (on Est 9) १.६५ गेरी आनयता, 
eee ह सा.बां.विभाग, धुळे 
ष्‌ जी.एस.टी. १८% (on Est 2 & 3) ६.४० 
६ आकस्मिकता ४% २.५० 
एकूण | ७३.०७ १०.०० 
(१९) । चामुंडेश्वरी मंदिर, चवळदे, ता.सिंदखेडा, ३००.०० ३०.०० | कार्यकारी 
जि.धुळे येथील धार्मिक पर्यटन विकास कामे अभियंता, 
सा.बां.विभाग, धुळे 
एकूण ३००.०० ३०.०० 
एकूण धुळे | ६७९४.८६ २८४०.०० 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/धुळे/पर्यटन 


२. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २.४.२०१८ च्या परिच्छेद ७ ते १८ 
मधील प्रत्येक अटीची खालील प्रमाणे पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अ.क्र. | परिपत्रकातील विषय विभागाचे अभिप्राय 
परिच्छेत क्र. 
शि ७-अ एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय प्रशासकीय विभाग असलेल्या 
मान्यता देणे अधिकाराअंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२ ७-ब अर्थसंकल्पिय तरतूद करणे आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध 
असते (योजनांतर्गत नियतव्यय उपलब्ध) व आहे. 
अर्थसंकल्पित करणे 
३ ८ प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग शासन १९७८ भाग पहिला,उप विभाग 
निर्णय क्र.विअप्र-१०.०८/ प्र.क्र.७०/ एक अ.क्र. २७ नियम क्र. १४९ 
विनियम, दि.१५/५/२००९ अन्वये अधिकार नुसार प्रशासकीय विभागांला पुर्ण 
असणे अधिकार आहे. तसेच वित्त 
विभाग, परिपत्रक, दिनांक 
२०.४.२०१६ अन्वये विभागास 
अधिकार प्रदान केलेले आहेत. 
४ ९ विविध areata / प्रशासकीय संस्थांना या कामांना gat निधी वितरीत 
तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक केलेला नाही. 
अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी 
खर्च केलेल्या अनुदानाची अपयोगिता 
प्रमाणपत्रे प्राप्त करुन घेणे 
षु १० विभागाद्वारे संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी खर्च der देयकाद्वारे निधी 
करण्यात येतो. त्याचे तप्लीलवर देयक काढण्यात येत नाही. 
सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व 
अपहार संभवतात. 
& ११ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने लागू नाही. 
9 १२ वैयक्तिक लाभर्थीच्या योजनेची देयके लागू नाही. 
१३ शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती, लागू नाही. 
वैयक्ति काभार्थी यांच प्रदाने 
९ १४ बांधकाम विषयक  प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता या शासन 
प्र.मा./तां.मा. तसेच आवश्‍यक तेथे सचिव आदेशान्वये देण्यात आली आहे. 
समितीची मान्यता सचिव समितीचे प्रकरण नाही. 
7 १५ दुय्यम कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी खरेदी नसल्याने लागू नाही. 
प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रितसर 
प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढण्यात 
यावेत 
११ १६ साहित्य खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण करुन लागू नाही. 
पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय खरेदीची 
देयके कोषागारातून आहरित करण्यात 
येऊ नये. 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/धुळे/पर्यटन 


१२ १७ विविध करणांमुळे अखचित राहिलेला निधी लागू नाही. 
विभागांची त्यांच्या अधिनस्त्महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकद्दष्टया खर्च 
झाल्याचे दाखविले जाते. 

१३ १८ विभागांमार्फत करण्यात येणारे लागू नाही. 
संगणकीकरण संदर्भातील खर्च शासनाचे 
दरपत्रकानुसार/निविदाद्वारे करण्यात 
यावा. 


3. तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक 28.2094 च्या 
परिशिष्टामधील तपासणी सूचीतील अटी व शा्तींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अटीव शार्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, धुळे यांची 
राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने केलेल्या कामांच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात 
यावेत. 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. 
६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अज्ञा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/धुळे/पर्यटन 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार 
नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या 
कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुळे राहील, 
अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा- 
या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा 
दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळास सादर करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी सदर आदेशात नमूद कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या लेखा 
शिर्षाखाली मंजुर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी, धुळे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून व जिल्हाधिकारी, धुळे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात 
देयके सादर करुन संबंधितांना रक्‍कम वितरीत करण्यात यावी. 


प. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२०/४/२०१६ 
व दि.८/२/२०१७ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक 
अ.क्र.२७ नियम क्र.१४९ प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०२२२१८४०१५०९२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhote 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tourism And 


Ra vi Nn d fa 10 ली postalCode=400032, 


2.5.4.20=ae5e5678dc8c9d9c017043448a53f6a9fbe8 1e46d 18 


1 f b: fi 
Lax mM | ka nt La kh ote Fe ea oc 19 9fdcsfoabosabssA ecBcteld6b2b788d 


a139e3f21b3d79d2cf976efa, cn=Ravindra Laxmikant Lakhote 
Date: 2019.02.22 18:41:57 +05'30' 


(र. ल. लखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/धुळे/पर्यटन 
५. जिल्हाधिकारी, धुळे. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 
७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, धुळे. 
८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


